जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (३०५६ 
००५५) या योजनेसाठी सन २०२०-२१ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत रू.५०.०० लक्षपैकी रू.१४.०० 
लक्ष खर्च करण्यास महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्डास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२०/प्र.क्र.४२/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०3२ 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/जआ/लेखा/ 
अर्थसंकल्प/२०२०-२१/५०८, दिनांक ०२.११.२०२० 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “जळआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन” या 


योजनेकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.५०.०० लक्ष इतक्या 


रकमेपैकी रु.१४.०० लक्ष (रुपये चौदा लक्ष) इतका निधी खालील कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी 


अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | खरेदी करावयाची बाब । अंदाजपत्रकिय | प्रशासकिय मान्यतेचा आदेशा | सन २०२०-२१ 
क्र. किंमत क्रमांक व दिनांक मध्ये वितरीत 
करावयाचा निधी 
7 PURCHASE OF} 0.00 Ha । क्र.ममेबो/मुकाअ/जआ/प्र.मा./ | ०७.०० लक्ष 
RUGGED LAPTOP- 2020/40, दि.०२.११.२०२० 
०२॥७. 
२ | PURCHASE OF OBM | ७.००लक्ष ।क्र.ममेबो/मुकाअ/जआ/प्र.मा./ | ०७.०० लक्ष 
(outboard Motor OBM/490, f&.02.99.2020 
Engine)-°3 no 
एकूण १४.०० लक्ष १४.०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२०/प्र.क्र.४२/बंदरे-२ 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर व विहित कालावधीत खर्ची 


पडेल, याबाबत आव्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
यांची राहील. 


३. सदर खरेदी उदयोग उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.भाखस२०१४/प्रक्र८२/भाग -॥ 


उदयोग - ४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व दि.२४.०८.२०१७ च्या तरतुदीनुसार विहीत पध्दतीने खरेदी 


करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच खरेदीकरीता Gem प्रणालीचा प्राधान्याने 


वापर करण्यात यावा. 


४. सदर खरेदी करताना वित्त विभागाच्या दि.१७.०४.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत वित्तिय 


अधिकार नियम पुस्तिकेतील अटीं व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात यावी. 


५. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० व दि.०४.०५.२०२० च्या 


परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदींचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत 


खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकिय ळेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 


६. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२१ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास सादर 


करण्यात यावी. 


७. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 


महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड हे राहतील. 


८. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, लेखाशीर्ष क्र. ३०५६-अंतर्देशीय जळ परिवहन, (१९०), 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतीळ गुंतवणुका, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) सहायक 


अनुदान, (09)(02) जलळआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (राज्य) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


(३०५६ ००५५)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


९. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 


अ.क्र.९ मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२०/प्र.क्र.४२/बंदरे-२ 


१०. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४५/२०२०/का.१४६१, 


.२३.११.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२८४/२०२०/ व्यय-८, 1८.२५.११.२०२० नुसार 
दि वित्त वि नौपचारीक संदर्भ क्र.२८४/२०२०/व्यय-८, दि 4 


निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२१०१२०३३७८९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhikan 00९ -:>-५ 
Thaler ses meme 
(भि.ओं.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
2 अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
७ अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
८) निवडनस्ती(बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


